मे. पवनहंस लि., मुंबई यांच्याकडून भाडे 
तत्वावर घेण्यात आलेल्या हेलीकॉप्टरच्या 
भाड्याची रक्‍कम अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स- ०७२०/प्र.क्र.१०४/विशा १ ब, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक - २८ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स ०३१८/प्र.क्र. १३३/विञा- १ब, दि. १२/०३/२०२४. 
२. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/२१-अ/१९५/ 
हेलिकॉप्टर/५१/२०१६, दि. २०/०६/२०२४. 


प्रस्तावना :- 

नक्षलग्रस्त भागात पोलीस दलाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच जखमी व्यक्‍ती व जवानांची 
ने-आण करणे, त्यांना त्वरीत वैद्यकीय सहाय्य तसेच खाद्यसामुग्री पुरविणे, संशयित भागाची पाहणी करणे 
इत्यादी कामांकरिता मे. पवनहंस लिमि., मुंबई यांच्याकडून हेलीकॉप्टर भाडेतत्त्वावर घेण्याबाबत करार 
करण्यात आला आहे. सदर हेलीकॉप्टरचे माहे एप्रिल, २०२४ व माहे मे, २०२४ चे देयक पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामाफत पोळीस अधीक्षक, WRIST यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
नक्षलविरोधी अभियानाकरीता गडचिरोली येथे मे. पवनहंस लिमि., मुंबई यांच्याकडून भाडेतत्वावर 


घेण्यात आलेल्या हेलीकॉप्टरचे माहे एप्रिल, २०२४ व माहे मे, २०२४ पर्यंत Fixed Monthly Charges, ATF 
Charges व Flying Hours Charges Saft एकूण रक्‍कम रु.३,३३,०१,०७१/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी तेहत्तीस 
लक्ष एक हजार एकाहत्तर फक्त) एवढी रक्‍कम अदा करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोलीस (००) (09) जिल्हा पोलीस दल (२०५५ 
०१६८) ५१ मोटार वाहने” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या 
निधीतून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४५४/२०२४/ व्यय-७, 


दि. १४/०८/२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स- ०७२०/प्र.क्र.१०४/विश्ा १ ब, 


Os 


सदर aR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२८१४५२०३९९२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igned by DILIP RAMCHANDRA BAGANE 


ly 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DILIP RAMCHANDRA eerste 
5. 


4.20=d9bdeba4f5b208a781 1899a0f4522d8086dc2e6e2655bea26 


b70db55378254d2, postalCod 10032, st=Mal 

BAGA N E INumber=A4FF332F80CE4E5A25F28D86597D7AC1C7CA6C95D9 
241BE4EB5 1488570F63A29, cn=DILIP RAMCHANDRA BAGANE 
Date: 2024.08.28 15:07:20 +05'30' 


(दिलीप रा. बागणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


-0 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर 
पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर. 
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 

पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 

१०) वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

११) कार्यासन अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवडनस्ती (विशा-१ ब) 


Av AD 


दु 
& 
9 


9८ 
a7 2 <:-- << >> <:- <-> ८ 


Ss 


पृष्ठ २ पैकी २ 


